सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील प्रथम 
नऊमाहीसाठी (डिसेंबर,२०१९ अखेरपर्यंत) मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे वितरण विमानचालन 
संचालनालय, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.बीयुडी १११९/प्र.क्र.४०/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ७ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा:- 9) शासन निर्णय ,सा.प्र.वि. क्र.बीयुडी-१११९/प्र.क्र.४०/२८-अ, 
दिनांक १६ मे,२०१९ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दिनांक ८/७/२०१९ 
३) शासन परिपत्रक ,सा.प्र.वि. क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.१६/२०१९/२५, 
दिनांक ९/७/२०१९ 
४) शासन निर्णय क्र.बीयुडी-१६१९/प्र.क्र.४०/२८अ, दिनांक २६/७/२०१९ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र.१ दिनांक १६/५/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील 
प्रथम चारमाहीकरीता म्हणजेच माहे एप्रिल २०१९ ते माहे जुले, २०१९ करीता योजनांतर्गत व योजनेतर 
अर्थसंकल्पीत निधी लेखाशिर्ष निहाय वाटप विमानचालन संचालनालयाला करण्यात आले आहे. तसेच 
संदर्भ क्र.४ दिनांक २६/७/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये "५० इतर खर्च" व "५२ यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री" या दोन्ही उद्दिष्टाखाली मंजूर तरतूदीपैकी १०० टक्के निधी वितरीत करण्यात आले आहे. 
तथापि दिनांक ८/७/२०१९ च्या शासन परिपत्रकान्वये वित्त विभागाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 
प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर अखेर) ६०% च्या मर्यादेत वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
त्यानुसार सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या मंजूर लेखाअनुदानाचे 
लेखाशिर्ष निहाय वाटप करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक ९/७/२०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार “ मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७० इतर 
प्रशासनिक सेवा (००) (११४) परिवहन साधनांची खरेदी व परिरक्षण (००) (०२) विमानचालन सल्लागार 
महाराष्ट्र शासन ( २०७० ०१५६ )” अन्वये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील प्रथम नऊमाहीकरीता 
(डिसेंबर अखेर) करीता विमानचालन संचालनालयास सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या ("५० 
इतर खर्च व ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री" वगळता) विवक्षीत बाबींसाठीच्या खर्चाकरिता एकूण रू. 
२,२९,००,८००/- (अक्षरी रू. रूपये दोन कोटी एकोणतीस लाख seal Had) इतके अर्थसंकल्पीय 
लेखाअनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी १११९/प्र.क्र.४०/२८-अ 


२. सदर खर्च मासिक निधी वितरण प्रणालीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी 
एवढाच मर्यादित ठेवावा व विवक्षीत बाबींवरच खर्च करण्यात यावा. तसेच खर्चाचा प्रगती अहवाल प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास सादर करावा. त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक ८/७/२०१९ 
च्या परिपत्रकातील संबधित अटींचे पालन करण्यात यावे. 


३. सदर खर्चासाठी उप संचालक विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून व संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


मागणी। प्रधानशीर्ष/ गौण शीर्ष । वित्तीय वर्ष २०१९-२० । अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 
क्र. चे नऊमाही (डिसेंबर अखेर) 
अर्थसंकल्पीय तरतूद साठी 
वितरीत लेखानुदान 
ए-४ | २०७० इतर प्रश्ञासनिक रु. 62,29,6¢,000 /- रु. २,२९,००,८००/- 
सेवा ०० ११४ परिवहन 
साधनांची खरेदी व 
परिरक्षण (००) (०२) 
विमानचालन सल्लागार 
महाराष्ट्र शासन 
(२०७००१५६) 
एकूण रु. ८८,८१,८८,०००/- रु. २,२९,००,८००/- 


४. यास्तव सन २०१९-२० आर्थिक वर्षातील मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी नऊमाहीसाठी 
(डिसेंबर अखेर) रु.२,२९,००,८००/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी एकोणतीस लाख आठडो फक्‍त) इतकी 
रक्‍कम विमानचालन संचालनालयास वितरीत करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१९०८०७१७०००३८००७ असा आहे. हे आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHARAT 8(10-॥)॥ GAWADE 


BHARAT BUDHAJ! यत या HAASE 
GAWAD E mae oo 17:07:30 +05'30' | 
(भ.बु.गावडे) 
सोबत :- वितरीत तरतूदीचे उद्दिष्टनिहाय सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र 
प्रत, 
१. संचाळक/ उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी १११९/प्र.क्र.४०/२८-अ 


२. महाळेखपाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-१११९/प्र.क्र.४०/२८-अ, दिनांक 09/6/2098 सोबतचे विवरणपत्र 


रु.हजारात 
अ.क्र | उद्दिष्ट सन २०१९-२० साठी | वित्त विभागाने उपलब्ध दि. १/४/२०१९ च्या शासन नऊमाहीकरीता ae तरतूद 
अर्थसंकल्पीय तरतूद | केलेली एकूण निणर्यान्वये माहे एप्रिळ,२०१९ ते  । विमानचालन 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या | जुले,२०१९ करीता विमानचालन । संचालनालयाला 
६०% च्या मर्यादेत रक्कम | संचालनालयाला वितरीत करण्यात | वितरीत करावयाची 
आलेली तरतूद ६०% च्या मर्यादेत 
1 १_| २ ३ 8 4 & 

fo | ०१ वेतन ४,०७,१६ २४४२९.६ २,०३,५८ ४०७१.६ १,६२,८६.४ 
२ ०६ दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ५,०० ३०० १६६ 938 566 
3 ११ प्रवास खर्च २२,५५ १३,५३ ७,५१ ६०२ ९,०२ 
४ १३ कार्यालयीन खर्च २४,०० १४,४० ८,०० ६४० ९,६० 
५ १४ भाडेपट्टी व कर ६२,३० ३७,३८ २०,७६ १६६२ २४,९२ 
g १७ संगणक 3,१८ १९,०८ १,०६ ८४.८ १२७.२ 
७ २० इतर प्रशासकीय खर्च १५ 8 4 8 न 
| २४-पेट्रोल, तेल व वंगण २,६७,९० १,६०,७४ ८९,३० ७१४४ १,०७,१६ 
९ २६ जाहीरात व प्रसिध्दी शका ० (| a ०.६ ०.४ 
Fae | २७ लहान बांधकामे ३,४०,८८ २,०४,५२.८ १,१३,६२ ९०९०.८ १३६३५.२ 
| ५० इतर खर्च २५,००,०० १५,००,०० हर? शासन निर्णय क्र.विचासं-१११९/ 

प्र.क्र.४०/२८-अ, दिनांक २६/७/२०१९ 

अन्वये १६,६६,६७,०००/- असे १००% 

तरतूद वितरीत करण्यात आली आहे. 

५१ मोटार वाहने ४,०० २,४० वडर १०७ १,६० 


१३ 


५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री 


५२,४४,७५ 


२३१,०६,८५ 


३१,६०,७४ 


शासन निर्णय क्र.विचासं- 
१११९/प्र.क्र.४०/२८-अ, दिनांक 
२६/७/२०१९ अन्वये २०,८४,०१,०००/- 
असे १००% तरतूद वितरीत करण्यात 
आली आहे. 


१४ 


एकूण 


८८.,८१५७८८ 


४४,४०,९४ 


२२९००.८ ४५४८५.२ 


